शासन शुद्धिपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
नागरी क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा या योजना 
अतंर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर विकास कामात 
अंशत: बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.७७/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ जून, २०२३ 


वाचा :- अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक नाक्षेवि- २०२१ / प्र.क्र.८१/ का.९, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 
प्रस्तावना- 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०२३ चे परिशिष्ट “अ” अन्वये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत. सदर विकास कामांच्या नावात बदल करून शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन शुद्धिपत्रक- 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०२२ चे परिशिष्ट “अ” अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरीता 
अनुक्रमांक ३२१, ३३१, ३३६, ३३७, ३५९, ३६१ येथे खालील प्रमाणे विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 


अ.क्र. जिल्हा म.न.पा./ न.पा./ क्र. । कामाचे नाव / स्वरूप मंजूर निधी 
न.प. (रूपये लाखात) 
ति मुंबई उपनगर | मुंबई उपनगर ।३२१ ।मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील | १००.०० 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये विविध 
नागरी विकास कामे करणे. 

३३१ । दिडोजी येथील अल्पसंख्याक | १००.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 
३३६ | विक्रोळी tte अल्पसंख्याक | १००.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे. 
३३७ | भांडुप (प.) येथील अल्पसंख्याक | १००.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे. 
३५९ | मालाड मालवणी भागातील | १००.०० 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये विविध 
विकास कामे करणे. 

३६१ | शिवाजीनगर, मानखुर्द येथील नागरी | १००.०० 
अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये विविध 
विकास कामे करणे. 

एकूण ६००.०० 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.9७/का.९ 


२. उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च, २०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मध्ये अनुक्रमांक ३२१, 
३३१, ३३६, ३३७, ३५९, ३६१ येथील मंजूर विकास कामात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. 


जिल्हा 


म.न.पा./ 
न.पा./ 
न.प. 


क्र. 


कामाचे नाव / स्वरूप 


मंजूर निधी 
(रूपये लाखात) 


मुंबई उपनगर 


मुंबई उपनगर 


३२१ 


१.चेबुर गरीब भारती नगर येथे 
पायवाटा व लादीकरण करणे 


२५.०० 


२.वेंबुर भाईभाई नगर येथे पायवाटा 
व लादीकरण करणे 


२५.०० 


३.चेंबुर अब्दुल हमीद नगर येथे 
पायवाटा व लादीकरण करणे 


२५.०० 


४.चेंबूर शिवाजी नगर येथे पायवाटा 
व लादीकरण करणे 


२५.०० 


334 


१.भिखुल्ला चाळ, कोकणी पाडा, 
Aes) येथे शौचालय बांधणे, 
गटारे व काँक्रिटीकरण करणे 


१५.०० 


२.गरीब नवाज चाळ, अयुब पटेल 
कंपाउन्ड, मालाड (पू) येथे गटारे व 
काँक्रिटीकरण करणे 


90,00 


३.गुळीस्तान चाळ, फैजान इमाम 
अहमद रजा सुन्नी मस्जिद 
पठाणवाडी, मालाड (पू) येथे गटारे व 
काँक्रिटीकरण करणे 


१०.०० 


४.अमिन भाई यासीन चाळ व 
अमीनाबाई मोहम्मद चाळ, दिंडोशी 
पाडा, मालाड (प येथे गटारे व 
काँक्रिटीकरण करणे 


१०.०० 


५.जवाहर चाळ व मकबुल चाळ, राज 
हॉटेल गल्ली, पठाणवाडी, भाजी 
मार्केट, मालाड (पू) येथे गल्ली, गटारे 
व काँक्रिटीकरण करणे. 


६०.०० 


६.बिल्डींग नं.९, सुन्नी मोहम्मदीया 
मस्जिद, शिवशाही प्रकल्प, मालाड 
(पू) येथे खुले सभागृह 


६०.०० 


७.इंद्रिसिया चाळ, इंदिरा नगर, 
मालाड (पू) येथे शौचालय बांधणे, 
गटारे व काँक्रिटीकरण करणे 


१०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.9७/का.९ 


८.हुजुतुछाह चाळ, रेहमानिया 
हाँटेल, संजय नगर, मालाड(पू) येथे 
गल्ली, गटारे व काँक्रिटीकरण करणे 


१०.०० 


९.डिव्हाईन चाळ व संगम चाळ, 
इंदिरा नगर, मालाड (पू) येथे गल्ली, 
गटारे व काँक्रिटीकरण करणे 


१५.०० 


२३३६ 


१.भांडूप (प.) सोनापूर येथील मुस्लिम 
वसाहतीमध्ये गटारे, पायवाटा व 
लादीकरण. 


२५.०० 


२.घाटकोपर, चिराग नगर येथे 
गटारे, पायवाटा व ळादीकरण. 


२५.०० 


३.भांडूप(प.) फरीद नगर येथे गटारे, 
पायवाटा व लादीकरण 


२५.०० 


४.मुलुंड (प.) ए.सी.सी.रोड येथील 
मुस्लिम वसाहतीमध्ये गटारे, 
पायवाटा व लादीकरण 


२५.०० 


२३२३७ 


१.मुलुंड (प)अमर नगर येथे गटारे 
पायवाटा व लादीकरण 


२५.०० 


२.खिंडीपाडा येथे गटारे, पायवाटा व 
लादीकरण 


२५.०० 


३.विक्रोळी (प.) सूर्या नगर येथील 
मुस्लिम वसाहतीमध्ये गटारे, 
पायवाटा व लादीकरण 


२५.०० 


४.मुलुंड काँलनी येथील 
गुरुद्दाराजवळ गटार, पायवाटा व 
लादीकरण 


२५.०० 


२३५९ 


१.कारगिळ नगर, अंबुज वाडी, 
मालवणी, माळाड(प) येथे लादीकरण 
करणे व गटारे बांधणे 


२०.०० 


२.मोची पाडा, अंबुज वाडी, मालवणी, 
मालाड (प.) येथे लादीकरण करणे व 
गटारे बांधणे 


२५.०० 


३.रमजान अलि इंग्लिश हायस्कुल 
जवळ, गेट नं.६, मालवणी कॉलनी, 
मालाड (प.) येथे लादीकरण करणे व 
गटारे बांधणे 


२५.०० 


४.मोईनिया मस्जिद व अहमद रजा 
मदरसा जवळ, अंबुज वाडी, 
मालवणी, AS (प. येथे 
लादीकरण करणे व गटारे बांधणे 


३०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.9७/का.९ 


३६१ | १.शिवाजी नगर, मानखुर्द व एकता | २५.०० 
नगर, बैंगनवाडी, गोवंडी येथे लादी 
गटार पायवाटा करणे. 

२.शिवाजी नगर, बैगनवाडी, गोवंडी | २५.०० 
कमला रामन्नगर झोपडपट्टी येथे 
लादी गटार पायवाटा करणे 
३.डिवाजी नगर, मानखुर्द, | २५.०० 
बैंगनवाडी, गोवंडी रोड नं.१०, प्लॉट 
नं.२८ येथे लादी गटार पायवाटा 
करणे 

४.शिवाजी नगर, बैंगनवाडी, गोवंडी | २५.०० 
जाकीर हुसेन नगर झोपडपट्टी डंपींग 
रोड येथे लादी गटार पायवाटा 
करणे. 


एकूण ६००.०० 


३. सदर शासन शुद्धिपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६२२१२०१४२४८१४ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT 
DADASAHEB ANDHARE 
(प्र. दा. अंधारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


ned by 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
qo, संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी / आयुक्‍त, महानगरपालिका, मुंबई उपनगर. 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


